सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी समग्र 
शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) 
कार्यक्रमासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी 
(अनुसूचित जाती उपयोजना हिस्सा) 
वितरीत करणेबाबत.(केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-२/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा - 


१) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीआरई-२०००/(२७४०)/प्राशि-१, 
दि. १८/०१/२००२ 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थस-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 

३) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेशा क्रमांक : ७-१/२०१८-1७-१२ (SC), 
दिनांक १०/०९/२०१८ 

४) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप /लेखा- 
२/पहिला हप्ता निधी मागणी/२०१८-१९/२४७६, दि.२६/०९/२०१८ 


प्रस्तावना 


समग्र शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे 
प्रमाण (केंद्र : USA) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक १०/०९/२०१८ च्या आदेशान्वये केंद्र 
शासनाचा पहिल्या हप्त्याचा अनुसूचित जाती उपयोजना (SCP) निधी रु.२५,४५,३६,१००/- (रुपये 
पंचवीस कोटी पंचेचाळीस लाख छत्तीस हजार शांभर फक्त) इतका निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत 
जमा केलेला आहे. समग्र शिक्षा अभियान योजनेसाठी केंद्र शासनाने दिनांक १०/०९/२०१८ रोजीच्या 
पत्रान्वये राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केलेला निधी व सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्याचा निधी 
मंजूर करण्याचा प्रस्ताव राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी 
दि.२६/०९/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित 
निधीत जमा झाल्याचे वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने संदर्भ क्र.४४०/अर्थोपाय, दि.२७/०९/२०१८ 
अन्वये अभिप्राय दिले आहेत. सदर निधीच्या Yo % प्रमाणात राज्य हिस्सा रु.१६,९६,९०,७३३/- (रुपये 
सोळा कोटी शाहान्नव लाख नव्वद हजार सातशे तेहतीस फक्त) इतका येतो. केंद्र शासनाकडून प्राप्त 
weer केंद्र हिस्स्याचा पहिल्या हप्त्याचा निधी (अनुसूचित जाती उपयोजना निधी) 
रु.२५,४५,३६,१००/- (रुपये पंचवीस कोटी पंचेचाळीस लाख छत्तीस हजार WAY फक्त) व त्याप्रमाणात 
राज्य हिस्सा (अनुसूचित जाती उपयोजना निधी) रु.१६,९६,९०,७३३/- (रुपये सोळा कोटी शहान्नव 
लाख नव्वद हजार सातशे तेहतीस फक्त) असा एकूण रु.४२,४२,२६,८३३/- (रुपये बेचाळीस कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-२/ एस.डी-१ 
बेचाळीस लाख सव्वीस हजार staat तेहतीस waa निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय- 

समग्र शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या 
वित्तीय वर्षाकरिता “मागणी क्र. ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ७८९, अनुसूचित जाती उप योजना, 
(०१) (09) सर्व शिक्षा अभियान (अनुसूचित जाती उप योजना) (केंद्र हिस्सा), (२२०२ आय ०७६), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” करिता एकूण रु.१३० कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. तर त्यास 
समवर्ती राज्य हिस्सा म्हणून “मागणी क्र.ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०० इतर खर्च, (००) (०६), 
सर्व शिक्षा अभियान योजना (विशेष घटक योजना) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२२०२ ३०८३), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर)” करिता एकूण रु.८५ कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 


२. केंद्र शासनाने समग्र शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) योजनेकरिता उपलब्ध करुन दिलेला 
केंद्र हिस्स्याचा पहिल्या हप्त्याचा निधी (अनुसूचित जाती उपयोजना निधी) रु.२५,४५,३६,१००/- (रुपये 
पंचवीस कोटी पंचेचाळीस लाख छत्तीस हजार शांभर फक्त) व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा (अनुसूचित 
जाती उपयोजना निधी) रु.१६,९६,९०,७३३/- (रुपये सोळा कोटी शाहान्नव लाख नव्वद हजार सातठो 
तेहतीस फक्त) असा एकूण रु.४२,४२,२६,८३३/- (रुपये बेचाळीस कोटी बेचाळीस लाख सव्वीस हजार 
seal तेहतीस फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे समग्र शिक्षा 
अभियान कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


वरीलप्रमाणे वितरीत करण्यात आलेला रु.२५,४५,३६,१००/- (रुपये पंचवीस कोटी पंचेचाळीस 
लाख छत्तीस हजार शांभर फक्त) इतक्या निधीचा खर्च “मागणी क्र. ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
७८९, अनुसूचित जाती उप योजना, (०१) (०१) सर्व शिक्षा अभियान (अनुसूचित जाती उप योजना) (केंद्र 
हिस्सा), (२२०२ आय ०७६), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” व रु.१६,९६,९०,७३३/- (रुपये सोळा 
कोटी शाहान्नव लाख नव्वद हजार सातशे तेहतीस फक्त) “मागणी क्र.ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
Coo इतर खर्च, (००) (०६), सर्व शिक्षा अभियान योजना (विशेष घटक योजन) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२२०२ ३०८३), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ या वर्षाच्या 
उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभागाच्या दि.०२/०४/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता 
होत आहे. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित केलेळा निधी उपरोक्त संदर्भाधीन केंद्र शासनाचे 
दि.१०/०९/२०१८ रोजीच्या आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार खर्च करावा. तसेच अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांच्या लाभार्थ्याकरिताच खर्च करण्यात यावा. 


५. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२/०४/२०१८ च्या शासन परिपत्रकातील 

सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष 

अधिकारी (रोख शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-२/ एस.डी-१ 
अधिकारी" तर सह सचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०२/०४/२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये, वित्त 
विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४०/अर्थोपाय, दि.२७/०९/२०१८ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१४०/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक २४/१०/२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११०३१५४१४२६३२१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Umeshrao Gaikwad 

antosh DN c-IN, o-Government Of Maharoshta, 
ou: ol Education And Sports Department, 
0५ \de=400032, st=Mahi hy 


2.5. 2841033601 त्या 7879745655 
Umeshrao ९ 
ण 


815 1ef933f134060bc, 
bc8833f9e213a7e4dfb9d2b071c920 


Gaikwad Scot al 
(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
३) मा.अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


(>. 


) 

) 

) 

) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 

) 

) 

) 


o~ 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

१०) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

११) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्राळय, मुंबई 

१२) अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, रोख शाखा/ अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई 

१३) निवड नस्ती (एस.डी.१). 


GS ८-४ 


(2 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


